गोंदिया जिल्हयातील उपजिल्हा/ 
ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन 
यंत्रणा बसविण्याच्या कामाचे 
अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.१०४/आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २६ एप्रिल, २०२२. 


वाचा : 
१ आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे- 
६/गोंदियाजिल्हाअग्निठामनयंत्रणा/३१६२-१६४/२२, दिनांक ११.०३.२०२२. 


प्रस्तावना : 


गोंदिया जिल्हयातील उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालयामध्ये अग्निठामन यंत्रणा बसविण्याबाबतचे 
रु.४,१५,१४,१४७.०० इतक्या रक्‍कमचे अंदाजपत्रक व आराखडयांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


area निर्णय : 


उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालयामध्ये, अग्निशमन यंत्र बसविण्याबाबतचे एकूण 
रु.४,१५,१४,१४७/- इतक्या LIHAT अंदाजपत्रक प्राप्त झाळे असून सदर अंदाजपत्रक सन २०२०-२१ 
च्या दर सुचिवर आधारीत आहेत. उप अभियंता (विदयुत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गोंदिया यांनी 
तयार केले आहेत. तसेच कार्यकारी अभियंता, (विदयुत) सार्वजनिक बांधकाम मंडळ नागपूर; यांनी 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केळी आहे. तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय, गोंदिया यांनी 
प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार रु.४,१५,१४,१४७/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
खालील प्रमाणे त्या खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र रुग्णालयाचे नाव प्र.मा.ची 
ca उपजिल्हा रुग्णालय, तिरोडा रु.१,३७,४१,१३०/- 
२ ग्रामीण रुग्णालय, आमगांव रु.२७,४९,९५०/- 
३ ग्रामीण रुग्णालय, देवरी रु.३०,०५,२०७/- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.१०४/आरोग्य 3 


अ.क्र रुग्णालयाचे नाव प्र.मा.ची 
४ ग्रामीण रुग्णालय, चिचगड रु.२७,३२,२३८/- 
५ ग्रामीण रुग्णालय,सौदड रु.२४,२२,०१४/- 
& ग्रामीण रुग्णालय, सडक अर्जुनी रु.२८,२१,९८४/- 
ग्रामीण रुग्णालय, नवेगावबांध रु.२८,०७,६९७/- 
ग्रामीण रुग्णालय, अर्जुनी मोरगाव रु.२६,३०,१२१/- 
ग्रामीण रुग्णालय, रजेगांव रु.२९,४२,२४३/- 
१७० ० ग्रामीण रुग्णालय, गोरेगांव रु.२९,४२,२४३/- 
ae || १ ग्रामीण रुग्णालय,साळलेकासा रु.२७,१९,३२०/- 
एकूण रु.४,१५,१४,१४७/- 
२. अटीवरशार्ती:- 


१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास मुख्य अभियंता, (विदयुत) सार्वजनिक बांधकाम 


विभाग यांनी काढलेल्या खालील तव्रुटीची पूर्तता करणे व मुख्य अभियंता, (विदयुत) सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


२) फायर ऑडीट अहवाल सादर करणे. 

३) अंदाजपत्रक NBC-209§ चे तरतूदीनुसार सादर करणे, तसेच तुलनात्मक AHH सादर 
करणे. 

४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय परिपत्रक क्र.२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३ 
दि.२९.१०.२०१९अन्वये अंदाजपत्रकातील दरसुची बाहय दर मंजुरी करणे बंधनकारक 
राहील. 

५) अंदाजपत्रकासोबत सर्व तांत्रिक कागदपत्रे, उदा. नकाडो, तांत्रिक टिप्पणी, क्षेत्रफळाप्रमाणे 
केबल व डिझाईन इ. करणे बंधनकारक आहे. 

६) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २९.१०.२०१८ अन्वये अंदाजपत्रकातील 


दरसुची बाहय दर मंजुरी करणे बंधनकारक आहे. 


७ बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या 


अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


८) सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 


९) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 


संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.१०४/आरोग्य 3 


१०क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची किंमत 


वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आव्यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्यात्या- 


भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


११)सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या सक्षम 
अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

१२) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा 
प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


१३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही - २०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

१४) उपरोक्त १ ते १० येथील अटीची पूर्तता करण्याची जबाबदारी सबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक व 
कार्यकारी अभियंता,(विदयुत) यांची राहील. 


३. उपरोक्त परिच्छेद क्र.२ येथील प्रपत्रातील उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालयाच्या कामावरील 
रु.४,१५,१४,१४७/- इतका खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्यळेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, 
१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली 
भागविण्यात येईल. 


४. सदर उपलजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालयामध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याच्या कामासाठी 
लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत 
शासनास सादर करावा. 


५. हे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२०१७१५३४१७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.१०४/आरोग्य 3 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


१०. 
११. 


7 Digitally signed by Roshani 
Ros h an | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | [] es h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 


"1 Health D. t t 
Kadam Patil bzte:202205.04 12:20:08 


+05'30 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, गोंदिया. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गोंदिया. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. गोंदिया. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


